नवीन “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 
योजना” लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 
सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी स्तर-२ 
मध्ये जमा करण्याबाबतची कार्यपध्दती 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-३४१८/प्र.क्र.२२/टिएनटी - ६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 
तारीख: २१ जून, २०१९ 


वाचा - 


. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अंनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दिनांक ३१/१०/२००५. 
. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अंनियो-१००७/१८/सेवा-४, दिनांक ७/७/२००७. 
. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.वेपूर -१२०९/प्र.क्र.६९/सेवा-९, दिनांक २९/४/२००९. 
. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.अंनियो-१००६/(२३/०६) माशि-२, 
दिनांक २९/११/२०१०. 
५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अंनियो-१०१०/प्र.क्र.६७/सेवा-४, दिनांक १४/१२/२०१०. 
६. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अंनियो-१०१०/प्र.क्र.६७/सेवा-४, दिनांक १६/११/२०१२. 
७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अंनियो ३४१६/प्र.क्र.८६/१६/टीएनटी-६, 
दिनांक २०/१२/२०१७. 


oc “७० AD LO 


प्रस्तावना 

संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक १ नोव्हेंबर,२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्‍त 
होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना अंमलात आली आहे. या योजनेच्या 
अंमलबजावणीची कार्यपध्दती संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात आली आहे. ज्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना 
सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे दि.१/१/२००६ ते दि.३१/३/२००९ पर्यंतच्या कालावधीतील 
सुधारित वेतनाच्या थकबाकीची रक्‍कम त्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या खात्यात 
जमा करण्याचा सूचना संदर्भाधिन क्र. ३ च्या परिपत्रकातील परि.१५.२ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. नवीन 
“परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगाची 
थकबाकी स्तर-२ मध्ये जमा करण्याबाबतची कार्यपध्दती संदर्भाधिन क्र.५ अन्वये निश्चित केलेली आहे. 
नवीन “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या 
थकबाकीवरील व्याज व नियमित मासिक अंशदानावरील व्याज जमा करण्याबाबत संदर्भाधिन क्र. ६ अन्वये 
सूचना दिलेल्या आहेत. 

राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक /उच्च माध्यमिक व अध्यापक 
विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये ठरविण्यात 


झासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-३४१८/प्र.क्र.२२/टिएनटी - ६ 


आली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षक व मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, 
माध्यमिक /उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या 
वेतन आयोगाची थकबाकी स्तर-२ मध्ये जमा करण्याबाबतची कार्यपध्दती निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षक व मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, 
माध्यमिक /उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या 
वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे दि.१/१/२००६ ते दि.३१/३/२००९ पर्यंतच्या कालावधीतील सुधारित 
वेतनाच्या थकबाकीची रक्‍कम स्तर-२ मध्ये जमा करण्याबाबतची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे विहित 
करण्यात येत आहे. :- 

१) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत स्तर २ कार्यान्वित करण्यात येत असून त्यामध्ये 
पुढील आदेश होईपर्यंत केवळ कर्मचाऱ्यांच्या दि.१/१/२००६ ते दि.३१/३/२००९ पर्यंतच्या 
कालावधीतील सुधारित वेतनाच्या थकबाकीची रक्‍कम व त्यावरील व्याजाची रक्‍कम जमा 
करण्यात येईल. 

२) थकबाकीची रक्‍कम सन २००९-१० पासून स्तर-२ मध्ये जमा करण्याबाबतची कार्यवाही शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. वेपूर -१२०९/प्र.क्र.६९/सेवा-९, दिनांक २९/४/२००९ मधील 
परि.१५.१ (क) व परि.१५.३ मधील सूचनांप्रमाणे करण्यात यावी. तसेच थकबाकीची रक्‍कम 
प्रत्यक्षात कोणत्याही दिनांकास जमा केली असली तरी, ज्यावर्षी थकबाकीची रक्‍कम जमा 
करावयाची आहे, त्या वर्षाच्या १ जून पासून त्यावर व्याज देय राहील. जमा झालेली रक्‍कम 
ठरवून दिलेल्या कालावधीनंतर काढण्याकरिताच्या कार्यपध्दतीचे आदेशा स्वतंत्ररित्या निर्गमित 
करण्यात येतील. 

३) दि.१/१/२००६ ते दि.३१/३/२००९ या कालावधीत सेवात्याग केलेल्या/ मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचाऱ्यांना थकबाकी अनुज्ञेय असल्यास त्याप्रकरणी शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.वेपूर - 
१२०९/प्र.क्र.६९/सेवा-९, दिनांक २९/४/२००९ मधील परि.१५.१ SR व (फ) मधील 
सूचनांप्रमाणे व शासन निर्णण शासन झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.अंनियो 
३४१६/प्र.क्र.८६/१६/टिएनटी-६, दिनांक २०/१२/२०१७ सोबतच्या जोडपत्र १ नुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

४) स्तर-२ मध्ये जमा होणाऱ्या रक्कमेचे लेखांकन व इतर कार्यपध्दतीबाबत उपराज्य अभिलेख 
देखभाळ अभिकरण ( शालेय शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे नियंत्रण असेल. उपराज्य 
अभिलेख देखभाळ अभिकरणाकडून संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस वार्षिक विवरणपत्र पाठविण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-३४१८/प्र.क्र.२२/टिएनटी - ६ 


५) आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी वेतन देयकासोबत परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 
योजनेखाली करण्यात आलेल्या वजातीची अनुसूची जोडताना स्तर १ व स्तर २ खाली जमा 
होणाऱ्या रकमा कर्मचाऱ्यांच्या नावासमोर स्वतंत्रपणे दर्शविणे आवश्‍यक आहे. या करिता 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना शालार्थ प्रणालीत स्तर-२ मध्ये जमा होणाऱ्या रकमेची 
अनुसूची तयार करण्याबाबत उपलब्ध असलेल्या कार्यपध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 


६) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेमधील स्तर-२ मध्ये जमा होणारी रक्‍कम व त्यावरील 
व्याजाची रक्कम खालील लेखाशीर्षाखाली जमा करण्यात यावी.:- 


i) 6382 - इतर ठेवी , 
११७ - शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना, 
(०३) परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना, 
(03)(99) मान्यताप्राप्त व अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांचे अंशादान स्तर -२ 
(८२३४२ ५४७३) 
i) 6382 - इतर ठेवी , 
११७ - शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना, 
(०३) परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना, 
(०३)(१२) मान्यताप्राप्त व अनुदानित खाजगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, 
अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अंडशादान स्तर -२ 
(C382 ५४८२) 
ii) ८३४२- इतरटठेवी, 
११७ - शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना, 
(०३) परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना, 
(03)(93) जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांचे अंडादान स्तर -२ 
(C382 ५४९१) 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५/१९/सेवा-४, दिनांक 
११/२/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-३४१८/प्र.क्र.२२/टिएनटी - ६ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२११६१७०६२२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
VA RS H A M | LI N D 2520-1 apts des cS07 32/8785 HSE 


\dbef5, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=1f6f75a359ad 152edc7 163322a27 2f034b3410680f731760fce9da 


KARANDIKAR "य 
(व.मि.करंदीकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
प्रधान महालेखाकार ( लेखापरीक्षा )-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
५. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई, 
६. उपसंचालक, राज्य अभिलेख देखभाळ अभिकरण, नवीन प्रशासकीय भवन,५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर,मुंबई ३२, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 
८. संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
९. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई 
१०. उप-मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद /नाशिक /अमरावती 
११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक 
१२. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१५. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, 
१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 
१७. शिक्षण संचालक(प्राथमिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८. सर्व जिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण) 
१९. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक 
२०. शिक्षण निरीक्षक, बृहनमुंबई, दक्षिण/उत्तर/पश्चिम, 
२१. शिक्षणाधिकारी(सवी 
२२. शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने, 
२३. निवडनस्ती, कार्यासन टिएनटी-६. 


Cc “७०७ AD OO 


— 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


